पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्‍यक औषधी, 
हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, यंत्रसामुग्री, 
लस, पशुखाद्य, वैरणीची बियाणे, इत्यादी खरेदीसाठी 
राज्ययस्तरीय प्रशासकीय खरेदी समिती, तांत्रिक विर्निदेठा 
(Technical Specifications) ठरविण्यासाठी तांत्रिक 
fares समिती व उपसमिती गठीत तसेच खरेदीच्या 
अनुषंगाने कार्यप्रणाली विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस - २०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ जून, २०२२. 


वाचा: - १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. डीआयएस- 
२०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४, दि. ५.०४.२०२२. 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.३१(भाग-१)/ पदुम-४, दि. १.११.२०२१. 
३. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
डीआयएस-२०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४ दि. १०.०६.२०२२. 


झासन निर्णय :- 

वाचा क्र.१ येथील दि. ०५.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.०३ वरिल परिच्छेद क्र. (५) 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
(५ आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या स्तरावर एका समितीचे गठण करुन ई-निविदा 
प्रक्रिये अंतर्गत प्राप्त होणारे सर्व तांत्रिक लिफाफे त्या समिती समोर उघडावेत व प्राप्त सर्व ई-निविदाकरांच्या 
तांत्रिक कागदपत्रांचा तुलनात्मक तक्ता बनवुन तो राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीचे अध्यक्ष 
यांना सादर करण्यात यावा. ई-निविदा प्रक्रियेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या प्री बीड सभेचे आयोजन आयुक्त 
पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर करावे. व्यापारी लिफाफे (Commercial Bid) राज्यस्तराय प्रशासकीय 
विभाग खरेदी समिती समोर उघडण्यात यावेत. 

वरील कार्यपध्दती महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र 
मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे या संस्थामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ई-निविदा प्रक्रियेस लागू राहणार 
नाही. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६१६१२३६५४९२०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, DR. SANJAY 
VISHWANATHRAO 


DOIJODE 
( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस - २०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४ 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, जुने वळू संगोपन केंद्र, बडा हनूमान 
मंदिराजवळ, सिव्हिल लाईन्स, तेलंगखेडी, नागपूर. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे. 

६. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशु जैव पदार्थ निर्मीती प्रयोगशाळा, पुणे. 

८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

९. संशोधन संचालक, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

१०. पशुसंवर्धन उपायुक्‍त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरंगाव,मुंबई 

११. विभागिय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद. 

१२. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त. 

१३. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 

१४. सर्व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा 

१५. महालेखापाल कार्यालय 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 

१६. मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


